पदस्थापनेमध्ये अंशतः सुधारणा करण्याबाबत 


पशुधन विकास अधिकारी गट- अ. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि,पश्नुसंवर्धन,दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन आदेश क्र: पसंप्र-२०१८/प्र.क्र. २०६ (भाग-१)/पदुम-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक : २८ ऑगस्ट, २०१८ 


वाचा:- झासन आदेश क्र. पसंप्र-२०१६/प्र.क्र.३४ ५/पदुम-१, दि.३१.५.२०१७ 


पशुसंवर्धन विभागातील Vale विकास अधिकारी, गट-अ या संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या सन २०१७ च्या 
नियतकालिक बदल्यांचे आदेश दि.३१.५.२०१७ रोजी निर्गमित करण्यात आळे आहेत. सदर आदेझान्वये बदली 
केलेल्या काही अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या कौटुंबेक अडचणी, नजीकची सेवानिवृत्ती व वैद्यकीय कारणास्तव त्यांच्या 
बदली आदेशामध्ये अंशात: बदल करुन बदली देण्याबाबत शासनाकडे विनंती अर्ज सादर केले आहेत. सदर विनंती 
अर्जाचा शासन स्तरावरुन विचार करण्यात येऊन विचारांती, महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे 
विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम २००५ मधील कलम ¥(¥) 
व ४(५) मधील तरतूद, नागरी सेवा मंडळाची शिफारस व सक्षम प्राधिकारी यांच्या मान्यतेने, पशुसंवर्धन विभागातील 
पशुधन विकास अधिकारी, गट-अ या संवर्गातील खालील विवरण पत्रात नमूद अधिकाऱ्यांच्या दिनांक 
३१/५/२०१७ च्या बदली आदेशामध्ये अंशत: बदळ करुन आता त्यांच्या नावासमोरील स्तंभ ४ मध्ये दर्शविलेल्या 


ठिकाणी त्यांची बदलीने पदस्थापना करण्यात येत आहे :- 


अ. अधिकाऱ्याचे नांवव । दि.३१.०५.२०१७ च्या| अंशतः बदल करुन सुधारित बदलीचे 
क्र | पदनामवबदलीपुर्वी । आदेशान्वये केलेली ठिकाण 
कार्यरत पद बदली 

1 . | डॉ. कलढोणे राहुल तालपसचि गडहिंग्लज | पविअ, पवैद श्रे-१ भंडीशेगांव, ता.पंढरपूर, 
जगन्नाथ जि. कोल्हापूर जि.सोलापूर. 
पविअ, पवैद श्रे १ (आईस हृदयविकार व मणकक्‍्याचा आजार 
मुंढेवाडी ता. पंढरपुर जि. असल्याने वैद्यकीय कारणास्तव विनंती 
सोलापूर नुसार रिक्‍त पदावर) 

२. | डा.गजानन मोतीराम पविअ, फिरता पविअ । पविअ, ude, श्रे-१, धुळघाट रोड, 
वानखेडे मेहरकर जि. बुलढाणा । ता.धारणी, जि.अमरावती 
पविअ पवैद श्रे १ मुंडगांव (मुलांच्या शिक्षणासाठी व औषध 
ता.आकोट जि. अकोला. उपचारासाठी वैद्यकीय कारणास्तव रिक्‍त 

पदावर) 

३. | डॉ. बळीराम सुदाम पवेद श्रे-१ खोडामळी | पविअ, पवेद श्रे-१ करंजाळी, ता. पेठ जि. 
देशमुख ता.जि.नंदुरबार नाशिक 
पविअ पवैद श्रे १ देसराने (वडीलांना हदयविकार असल्याने वैद्यकीय 
ता. कळवण जि. नाशिक कारणास्तव विनंती नुसार रिक्‍त पदावर) 


शासन आदेशा क्रमांकः पसंप्र-२०१८/प्र.क्र. २०६ (भाग-१)/पदुम-१ 


अ. घिकाऱ्याचे नांवव  । दि.३१.०५.२०१७ AT] अंशतः बदल करुन सुधारित बदली 
क्र | पदनामवबदलीपुर्वी । आदेशान्वये केलेली ठिकाण 
कार्यरत पद बदली 
४. | डॉ. सदाशिव सिसोदे पविअ, विस्तार पंस पविअ, (विस्तार) पंस भडगांव, जि.जळगांव. 
पविअ पवैद श्रे आमडदे | बागलाण जि. नाशिक । (स्वत: २० वर्षापासून ब्रुसेल्लोसीस आजाराने 
ता. भडगांव जि. जळगांव ग्रस्त व हदय,उच्च रक्‍तदाब व मधुमेहाचा 
आजार असल्याने वैद्यकीय कारणास्तव 
रिक्‍त पदावर) 
५. | डॉ. प्रविण धांडे पवैद श्रे-१ चिंचखेडा पविअ ,पवैद श्रे-१ खिरोदा, ता. रावेर, 
पविअ , पवैद श्रे १ सावदा | ता.जि.धुळे जि.जळगांव. 
ता. रावेर जि. जळगांव (स्वतःला हदयरोगाचा विकार असल्याने 
वैद्यकीय कारणास्तव विनंती नुसार रिक्‍त 
पदावर) 
६. । डा. केलास छबुगांगुड॑ | पविअ, विस्तार पंस पविअ, पवैद श्रे-१ वायगांव ता.बागलाण, 
पविअ पवैद श्रे १ येसगांव | नंदुरबार जि. नंदुरबार | जि. नाशिक (पती पत्नी एकत्रिकरण 
बु.ता. माळेगांव जि. विनंतीनुसार रिक्‍त पदावर) 
नाशिक 
७. | डॉ. गणेश वामन पविअ,पवैद श्रे-१, पविअ, (तांत्रिक) जि.प.जळगांव. 
भांडारकर दहिवेल ता. साक्री जि. । (पत्नीस गर्भाशयाचा कॅन्सर असल्याने 
पविअ पवैद श्रे १ भुसावळ | धुळे वैद्यकीय कारणास्तव विनंती नुसार रिक्‍त 
ता. जळगांव पदावर) 
८. | डा.रामदास सुखदेव पविअ,तपासणी पविअ,पवैद, श्रेणी-१, भुसावळ,ता.भुसावळ, 
जाधव नाका,पळसनेर ता. जि. जळगांव. 
पविअ , पवैद श्रे १ शिरपुर जि.धुळे (वयोवृध्द वडीलांचे आजारपण व वडीलांना 
म्हसावद ता.जि. जळगांव हदय,फुफुसाचा आजार असल्याने वैद्यकीय 
कारणास्तव रिक्‍त पदावर) 
९. | डॉ.पंकज सुर्यकांत पविअ,पवैद श्रेणी,-१  । पविअ, पवेद,श्रेणी १, मनमाड ता.नांदगांव, 
कळसकर धमाणे, ता.सिंदखेडा, । जि.नाशिक. 
पविअ पवैद श्रे १ वडनेर ।जि. धुळे (वयोवृध्द आईस पाठीच्या मणक्याचा आजार 
भैरव ता. चांदवड असल्याने वैद्यकीय कारणास्तव विनंती 
जि.नाशिक नुसार रिक्‍त पदावर) 
7 ०. | डॉ.प्रशांत विठठल वरभे | पविअ,(वि), पविअ, जिपसचि, वर्धा. 
पविअ, पवैद, मालेगांव,जि.नाशिक (आईस मनोविकृतीचा आजार असल्याने 


श्रेणी-१, नगर देवळा 
ता.पाचोरा जि. जळगांव 


वैद्यकीय कारणास्तव विनंती नुसार रिक्‍त 
पदावर) 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन आदेशा क्रमांकः पसंप्र-२०१८/प्र.क्र. २०६ (भाग-१)/पदुम-१ 


अ. घिकाऱ्याचे नांवव  । दि.३१.०५.२०१७ AT] अंशतः बदल करुन सुधारित बदली 

क्र | पदनामवबदलीपुर्वी । आदेशान्वये केलेली ठिकाण 

कार्यरत पद बदली 

| १. | डॉ.निलेड गणेश रजपूत । पविअ, (वि)पसं,सुरगणा | पविअ, ude, श्रे-१, बोदवड, ता.बोदवड, 
पविअ पवैद श्रे १ भडगांव | जि.नाशिक जि.जळगांव. 
ता. भडगांव जि. जळगांव (वडीलांना मानसिक विकार, मधुमेह व 

आईस हदयविकार व उच्चरक्तदाबाचा 
आजार असल्याने वैद्यकीय कारणास्तव 
विनंती नुसार रिक्‍त पदावर) 

१२. | डॉ.धनराज नागोराव पविअ, वाळुमाता प्रक्षेत्र, | पविअ, (वि) पंस, मुखेड ता. मुखेड जि. नांदेड 
मुर्कीकर जि.हिंगोली. (वयोवृध्द आईच्या उपचारासाठी व आईस 
पविअ, पवैद श्रे १ मुखेड हृदयविकाराचा त्रास असल्याने वैद्यकीय 
ता. मुखेड जि. नांदेड कारणास्तव विनंती नुसार रिक्‍त पदावर) 

१३. | डा.राजेश भानुदास पविअ,पवैद श्रेणी,-१ पविअ, (वि) पंस, अकोला, जि. अकोला 
सोनेने, कुटासा ता. अकोट, (पत्नी डीप व्हेनस थ्रॉम्बोसिस या आजाराने 
पविअ (वि) पंस, संग्रामपुर | जि. आकोला. त्रस्त असल्याने वैद्यकीय कारणास्तव विनंती 
जि. बुलढाणा नुसार रिक्‍त पदावर) 

१४. | डा.शशिकांत दामोदर पविअ,पवैद श्रेणी,-१ पविअ, (वि) पंस, चिखली, ता.चिखली, 
दांडगे हिवरखेडा,ता.तेल्हारा, | जि.बुलढाणा. 
पविअ, पवैद श्रे १ पाडळी, | जि.अकोला. (वडीलांना हदयविकाराचा आजार असल्याने 
ता.जि. बुलढाणा वैद्यकीय कारणास्तव विनंती नुसार रिक्‍त 

पदावर) 

१५. | डॉ. गुणवंतराव पविअ, पवैद श्रे-१ पविअ, पवेद,श्रे-१, SRAM, ता.लाखणी, 
नामदेवराव भडके चारगांव ता. साकोळी । जि.भंडारा 
पविअ, पवैद श्रे १ मानेगांव | जि. भंडारा (मुलाचे १२ चे शैक्षणिक वर्ष असल्याच्या 
(बाजार), ता.जि. भंडारा. कारणामुळे विनंती नुसार रिक्‍त पदावर) 

१६. | SI. सुविता .दे. धांडे पविअ, फिरता पविअ, जिल्हा कृत्रिम रेतन केद्र, चंद्रपुर. 
पविअ, जिपसचि चंद्रपुर । पद्युवैद्यकीय दवाखाना | (पती पत्नी एकत्रिकरण विनंतीनुसार रिक्‍त 

पुराडा, ता.कुरखेडा, पदावर) 
जि. गडचिरोली 

१७. | SI. वसंत भगवान भोई पविअ, पवैद श्रे १ साक्री, । पविअ, (वि) पंस, अंमळनेर, ता.अमळनेर, 
पविअ, पवैद श्रे १ ता. साक्री जि. धुळे जि.जळगांव. 


अमळनेर, ता.अंमळनेर जि 
जळगांव 


(पती पत्नी एकत्रिकरण विनंतीनुसार रिक्‍त 
पदावर) 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन आदेशा क्रमांकः पसंप्र-२०१८/प्र.क्र. २०६ (भाग-१)/पदुम-१ 


अ. धिकाऱ्याचे नांवव  । दि.३१.०५.२०१७ WAT] अंशतः बदल करुन सुधारित बदली 

क्र | पदनामवबदलीपुर्वी । आदेशान्वये केलेली ठिकाण 

कार्यरत पद बदली 

१८. | डॉ. ज्ञानेश एकनाथ पोटे । जिपसचि वाशिम जि. । पविअ, पवैद,श्रे १, उरळ ,ता.बाळापूर, 
पविअ, पवैद श्रे १ लोही, =| वाशिम जि.अकोला. 
ता. दारव्हा जि. यवतमाळ (वडील हदयविकार या आजाराने ग्रस्त 

असल्याने वैद्यकीय कारणास्तव विनंती 
नुसार रिक्‍त पदावर) 

१९. | डॉ. एस.डी. पाठक पविअ, जिकुरे केन्द पविअ ,पवैद श्रे १ तळसंदे, ता.हातकणंगले, 
पविअ, पवैदि श्रे १ सांगली जि.कोल्हापूर. 
रुकडी, ता. हातकणगले (पती पत्नी एकत्रिकरण विनंतीनुसार रिक्‍त 
जि. कोल्हापूर पदावर) 

२०. | डा. दत्ता वसंतराव पविअ ,पवैद श्रे १ पविअ,पवैद, श्रे- १ बोपाणे, ता.चांदवड, 
मोटेगांवकर, पविअ पवैद | विसरवाडी, ता. नवापूर | जि.नाशिक. 
श्रे वाहेगांव साळ ता. जि नंदुरबार ( डॉ. माटेगांवकर यांच्या भावाला मेंदुचा 
चांदवड जि. नाशिक आजार असल्याने वैद्यकीय कारणास्तव 

विनंतीनुसार रिक्‍त पदावर) 

२१. | डॉ. वैभव रा. पटेल पविअ , पवैद श्रे १ पविअ (तांत्रिक जिप, अकोला, जि.अकोला. 
पविअ, पवैद श्रे १ मेटीखेडा जि. यवतमाळ | (वडीलांचे निधन झाळे असून आईची 
पिंपळगांव ,राजा ता. देखभाल करण्याच्या कारणास्तव विनंती 
खामगांव जि. बुलढाणा नुसार रिक्‍त पदावर) 

२२. | डॉ. शिरिष मधुकरराव पविअ ,(वि) पंस, चिमुर | पविअ (वि) पसं, ब्रम्हपुरी, जि.चंद्रपुर ( 
रामटेके जि. चंद्रपुर नक्षलग्रस्त भागात या पुर्वी १३ वर्ष सेवा केली 
पविअ,(वि) पंस, आरमोरी असल्याने विनंती नुसार रिक्‍त पदावर) 
.गडचिरोली 

23. | डा. संतोष परसराम पविअ ,पवैद श्रेणी १ पविअ, पवैद श्रे-१ तिगांव, ता.आमगांव, 
रहांगडले शेगांव ता. वरोरा जि. । जि.गोंदिया. 
पविअ, पवैदश्रे १ चंद्रपुर (नक्षलग्रस्त भागात या पुर्वी सेवा केली 
घाटटेमणी, ता. असल्याने विनंती नुसार रिक्‍त पदावर) 
आमगांवजि. गोंदिया 

२४. | डॉ.सौ. प्रि.ए.डांगरे पविअ, तालपसचि , पविअ, जिल्हा प्युवैद्यकिय सर्व 


पविअ,पवैद,श्रे १ 
भंडारबोडीता.रामटेकजि. 
नागपूर 


आरमोरी जि. 
गडचिरोली 


चिकित्सालय, 
ता.जि. चंद्रपुर. 
( नक्षलग्रस्त भागात ८ वर्ष सेवा केली 
असल्याने विनंतीनुसार रिक्‍त पदावर) 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन आदेशा क्रमांकः पसंप्र-२०१८/प्र.क्र. २०६ (भाग-१)/पदुम-१ 


अ. prs नांवव  । दि.३१.०५.२०१७ WAT] अंशतः बदल करुन सुधारित बदली 

क्र | पदनामवबदलीपुर्वी । आदेशान्वये केलेली ठिकाण 

कार्यरत पद बदली 

२५. | डॉ. मनिष यादव पविअ ,(वि) पंचायत पविअ,पवैद, श्रे-१, गुळसडी, ता.करमाळा, 
पविअ, पवैद, श्रे-१, समिती, शिरोळ, जि.सोलापूर. 
करमाळा, जि.सोलापूर. । जि.कोल्हापूर. (कौटुंबिक कारणास्तव विनंतीनुसार रिक्‍त 

पदावर) 

२६. | डॉ. पी. एम. गंगापारी, पविअ, पवेद, श्रे-१, सद्य पदावर एक वर्ष मुदतवाढ. 
पविआअ(विस्तार), पं.स., पोर्ला, ता. 
तिरोडा, जि.गोंदीया. जि.गडचिरोली. 

२७. | डा. संदेश जयराम पविअ पवेद श्रे.१ पविअ, पवेद श्रे-१, अमडापूर, ता.चिखली, 
राठोड, पविअ, पवैद, श्रे- | साखेर्डा, जि. बुलढाणा | जि.बुलढाणा. 

१, साकरखेडा, (कौटुंबिक कारणास्तव विनंतीनुसार रिक्‍त 
ता.सिंधखेडराजा, पदावर) 
जि.बुलढाणा. 

२८. | डॉ. एस. पी. नागरगोजे, । पविअ, तालपसचि, पविअ, ude, श्रे-१, ढोकी, 
पविअ, पवैद, श्रे-१, सेनगांव, ता.सेनगांव, | ता.जि.उस्मानाबाद 
धानुरी, ता.लोहारा, जि.हिंगोली. (कौटुंबिक कारणास्तव विनंतीनुसार रिक्‍त 
जि.उस्मानाबाद. पदावर) 

२९. | डॉ. दिपमाला नामदेव =f वळू माता संगोपन केद्र, | पविअ, पवेद, श्रे-१, चारभट्टी, ता.कुरखेडा, 
ads, पविअ, पवैद, श्रे-१, | वडसा, ता.वडसा, जि.गडचिरोली. (कौटुंबिक कारणास्तव 
विहिरगांव. जि.गडचिरोली. विनंतीनुसार रिक्‍त पदावर) 

३०. | डा. मंगेश वासुदेव खराटे, | पविअ, पवेद, पविअ, पवैद श्रे-१, बोथाकाजी, ता.खामगांव, 
पविअ, पवैद, श्रे-१, 31-9, अंमळनेर, जि.बुलढाणा . (कौटुंबिक कारणास्तव 
नांदुरा, जि.बुलढाणा. जि.जळगांव. विनंतीनुसार रिक्‍त पदावर) 

३१. | डॉ. दिलीप शामराव कडू, | पविअ पवेद श्रे.१ पविअ ,पवैद,श्रेणी-१, पांढरबोडी, 
पविअ, पवैद, श्रे-१, पुलगांव, ता. देवळी, | ता.गोंदीया, जि.गोंदिया . (कौटुंबिक 
पुलगांव, जि.वर्धा. जि. वर्धा कारणास्तव विनंतीनुसार रिक्‍त पदावर) 

32. | डॉ. मनोज प्रल्हाद पविअ, पवैद, श्रेणी-१, । पविअ (वि) पसं, शिराळा, जि.सांगली. 
पाटील, पविअ, धाड, जि.बुलढाणा. (कौटुंबिक कारणास्तव विनंतीनुसार रिक्‍त 
ताळलपसचि, मुक्ताईनगर, पदावर) 
जि.जळगांव. 

३३. | डॉ.घोनसिकर विजय पविअ, पवेद, श्रे-१, पविअ,पवैद श्रे १ कळंबा ता. लोहा जि. 


बाबुराव, पविअ, 


पलाईगुडा, ता.माहुर, 
जि.नांदेड . 


नांदेड. (कौटुंबिक कारणास्तव विनंतीनुसार 
रिक्‍त पदावर) 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन आदेशा क्रमांकः पसंप्र-२०१८/प्र.क्र. २०६ (भाग-१)/पदुम-१ 


अ. घिकाऱ्याचे नांवव  । दि.३१.०५.२०१७ WT] अंशतः बदल करुन सुधारित बदलीचे 

क्र | पदनामवबदलीपुर्वी । आदेशान्वये केलेली ठिकाण 

कार्यरत पद बदली 

३४. | डॉ. संजय जयराम बावणे, | पविअ, पवेद, श्रेणी-१, । पविअ, जिल्हा पश्युसर्व चिकित्सालय, 
पविअ, तालपसचि, वैरागड, ता. आरमोरी, |। चंद्रपूर. 
भद्रावती,जि.चंद्रपूर जि.गडचिराली. (कौटुंबिक कारणास्तव विनंतीनुसार रिक्‍त 

पदावर) 

३५. | डॉ.अनिल विष्णुपंत कडू, | पविअ, पवेद, श्रेणी-१ । पवैद, श्रेणी-१, मुंडगांव, जि.अकोला. 
पविअ,पवैद,श्रेणी-१, जांब, ता.उमरखेड, (कौटुंबिक कारणास्तव विनंतीनुसार रिक्‍त 
भांबेरी, जि.यवतमाळ. पदावर) 
ता.तेल्हारा,जि.अकोला. 

३६. | डॉ. संजय काशिनाथ तालपसचि, शहादा, पवैद, श्रेणी-१, कुसंबा, ता.रावेर, 
खाचणे, पविअ, पंचायत । जि.नंदूरबार. जि.जळगांव 
समिती, रावेर, ( स्वतःची गुडघ्याची शस्त्रक्रिया तसेच 
जि.जळगांव. वडिलांची हृदय शस्त्रक्रिया झाली असल्याने 

वैद्यकीय कारणास्तव रिक्‍त पदावर) 

2. वरील अधिकाऱ्यांनी बदली झालेल्या पदावर तात्काळ रुजू व्हावे व तसेच संबंधित नियंत्रिक अधिकारी 


यांनी त्यांचा रुजू अहवाल शासनास सादर करावा. 


Bs 


सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्र. २०१८०८२९१४५११४१००१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


Digitally signed by Kiran V Kurundkar 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


७१:४१ 
Kurundkar नक 
(किरण कुरुंदकर) 
सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 

१) आयुक्‍त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

२) सह आयुक्‍त पशुसंवर्धन (मुख्यालय), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

3) प्रादेशिक Vata सह आयुक्‍त, मुंबई/नाशिक/पुणे/अमरावती/लातूर/नागपूर/ औरंगाबाद 

४) सर्व जिल्हा पश्युसंवर्धन उप आयुक्‍त 

५) सर्व जिल्हा Waa अधिकारी, जिल्हा परिषद, 

६) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

७) संबंधित अधिकारी, आयुक्‍त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे मार्फत 

८) निवड नस्ती. 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


